डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण ..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 
मादाम कामा,मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जून, २०१९. 


संदर्भ - १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 

दि.१८.१.२०१०. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का.१४८३, 
दि.३१.७.२०१५ 

३) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६४/का.१४८३, 

दि.३१.०१.२०१८. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ, दि.१५ जून २०१८. 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१.०४.२०१९,. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९” मंजूर केले असून, ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४, 
दि.८ मार्च, २०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.९५०००० हजार इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आळा आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.(५) येथील दिनांक १.४.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाच्या (एप्रिळ २०१९ ते जुलै २०१९) या ४ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी रु. ३१६६६६ हजार इतका 
निधी लेखानुदान स्वरुपात डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. त्यानुसार रु.३१३५०० हजार (अक्षरी रुपये एकतीस कोटी पस्तीस लक्ष मात्र) निधीचे वितरण 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध करण्यात येत आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- a Hey दर्शविला 
आहे. 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शर्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबंधीत 


यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३ / का-१४८१-अ 


(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 
आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच 
स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच 
एकत्रित खर्च ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याशी घालावा. दर तिमाही 


खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी 
पडताळणी, तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य 
(कामनिहाय) शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या 
कामांचा, काम पूर्णत्वाचा दाखला व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, 
शासनास सादर करावा. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रधान महालेखापाल 
मुंबई/नागपूर कार्यालयास त्वरित सादर करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास 
पाठवावी. 

(५) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दि. १.४.२०१९ ची पुर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 
निधी खर्च करावा. 


(७ डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती 


अधिकारांच्या ( Financial ?०00/9) मर्यादेत/?.॥//.[). मॅन्युअलचे अधीन राहून/0./.0. 
च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग/अटी व शातींचा भंग होणार नाही 
याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 


> सदरचा खर्च, " मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 
घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


3. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 09.08.2098 
अन्वये दिलेल्या प्राधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०६१२१२४६२६९४१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वरीलप्रमाणे अ Vid ES | N G VASAVE by VIJESING FATTESING : 
गता त तत्र तर FATTESING द णा 
VASAVE Beis 2019 0612 12:33:20 +05'30' 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ 
/पालघर. 


प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, ari जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-अ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : डोविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ, 
दि. १२ जून, २०१९ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट- अ 
३ 
Poa | ठाणे | १. शाहापूर ३३००.०० ८२५०.०० 
२. मुरबाड 3300,00 
१.भिवंडी १६५०.०० 
पालघर ३.मोखाडा ३३००.०० १३२००.०० 
Pose | १३००० || 
Post | ३३०००० || 
_1_|[__ | रिवसई | - | 
11 ee िव्क्रिगळ | | 
| 8300.00 |__| ३७९५०.०० 
P| ७७.खालापू | 8300.00 | 
Pores | ३३०००० | 
Po tome | ३३०००० | 
PT terest | ३३००.०० | 
Potters | ३३०००० | 
Pee | ३३०००० | 
PT f00.00 | 
PST ३३०००० | 
a '५कर्जत | ३३०००० |_-__ | 
Pte or | ३३०००० | 
______|1______|____ ४डॅपनवेळठ |__--__ | 
| ४. (रत्नागिरी |%.संगमेश्वर | |३३००.०० | | १८१५०.०० 
_____|________१८चिपकूण | ३३०००० | 
| '१९लांजा | ३३०००० |_-__ | 
२१.राजाप 
______|____ मंडणगड |_____-- 
सिंधुदर्ग pss | |३३००.०० | | २१४५०.०० 
PTR oat | ३३०००० | 
a 1 ३३०००० |_- | 
_____|__ ५.सावंतवाडी | ३३०००० | 
PT RTS | ३३००.०० | 
Po rset | ३३०००० | 
VIJESING Sea ea a a NE 
FATTESING VASAVE णक कळ MENT 
(वि. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


अ.क्र जिल्हा पूर्णगट उपगट या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
एकूण निधी 
(६--७) 


Pisani ३३०७01 
a 8809000120 
ated ite0.00 002000 
es ३३७०७ dP 
a cc ३३७०७ 1 
1 8800001 
aed 8३०0 dd 
a I 
Te सातारा ia. rest 785550 
ieee || =a 
ere =a 
[व्वा 1 (क 
a टकोरगवा | aa 
ee = 
Se ४खंडाळा 11 
a “माण |” 
A I 


8. कराड शि १६५०.०० 
सांगली ४५.शिराळा ३००.०० ६६००.०० 


= 

asain [385०002 

४६.शाहुवाडी ३३००.०० ३३०००.०० 
10 %कस्गव्ल 80 

८. राधानगरी ३००.०० 

Poe ers | ३३०००० | 
_1___|________५०.पन्हाळा | ३३००.०० | 
Peete 8300.00 | 
pores | ३३०००० | 
PT sets | 8300.00 | 
Pe sroret | ३३०००० | 
asst | ३३००० 1 
१०. औरंगाबाद  [५६.सोयगाव | ३३०००० | = _| ३९०७८० 
2 2 ee ee 8: ae ७. - | 
11 ee | ३.खुल्ताााद | -- | 
ae ee '१४कन्न | - | 


१५. फुलंब्री |  -- — |9§40.00 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


VIJESING FATTESING DN: CN VUESING FATTESING VAS VE, 0 


MENT OF MAHARASHTRA, OU 


PLANNING DEPARTMENT 
VASAVE Date: 2019.06.12 12:33:55 +05'30' 


(fa. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


पूर्णगट 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
एकूण निधी 
(६--७) 


२ ३ Pk नि | oe | रि 
बीड १६.आष्टी |---| 9& 40.00 ११५५०.०० 


saree 
I Reet 
Se a Cc 
pets 
as 


Le) 9& 40.00 


AN 
AN 
8 
[४] 
8 
(४) 


noe) 
noe) 


AN 
AN 
(४) 
[४] 
ठछ 
(४) 


AN 
AN 
O° 
[४] 
8 
(४) 


a a 
a धिकिडोर 
——b न्व्क 
CARR 
L. 
Co क्क 
a 
ee 
क 

| 
Loo 
a 


शिक्का 

ee ३5हमदनगर 

३१.पारनेर 
A CC | 76 
नंदूरबार (aaa 18३011१३९० 
pCi aera | ३३०००० | 
pf 8नवापू | ३३७०० iP 
ण ण $ितळोला 
a 8वहादा | 


AD 


९.एदलाबाद 


७६.चिखलदरा 3300,00 
VIJESING FATTESING ON CN = VUESINGFATTESING VASAV ठप 


VE, C = IN, S= 
yarashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
N’ 


VASAVE 000 Dee 
(वि. फ. वसावे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
एकूण निधी 
(६--७) 


ae } 8 | ८ 
२०. अकोला ३५.पातू -- ६५०.०० ६५०.०० 
२१. बुलढाणा ३६.खामगाव शिया १६५०.०० १६५०.०० 
यवतमाळ 1 8७पुसद [71 3300.00 
ees व्या 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


Vid ESING IN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN. 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VASAVE tans तीचा ताच्या 


( वि.फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


